महाराष्ट्र शासन 
क्र.सकआ २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२, 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:- शासन आदेडा समक्रमांक दि. १६ डिसेंबर, २०२०. 


आदेठा 


या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील 
समाज कल्याण अधिकारी व तत्सम गट-ब (सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, 
ग्रेड पे रु.४४००) या संवर्गातील १५ अधिकाऱ्यांना सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम गट-अ 
(सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.५०००) या संवर्गात काही अटींच्या 
अधिन राहुन, तात्पुरत्या स्वरुपात शासन आदेशा समक्रमांक दि.१६ डिसेंबर, २०२० अन्वये पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर शासन आदेशामधील १४ अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्यात आलेली आहे. तथापि, श्री.व्ही.ए.लोंढे यांच्या पदस्थापनेबाबतचे sear स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. 
२. आता, खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे श्री.व्ही.ए.लोंढे यांची पदोन्नतीने पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


क्र | अधिकाऱ्यांचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
१| २ 3 ee ee 

i श्री.व्ही.ए. लोढे विशोष अधिकारी | QTR, सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 

सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण कोल्हापूर या पदावर 

यांचे कार्यालय, पुणे 


३. प्रस्तुत प्रकरणी वाचा येथील शासन आदेडा दि.१६ डिसेंबर,२०२० मधील सर्व अटी व शर्ती 
जशाच्या तशा लागू राहतील. 

४. सदर आदेशामुळे श्री.व्ही.ए.लोंढे यांच्या मुळ सेवाज्येष्ठतेस कोणतीही बाधा येणार नाही. 

५. श्री.बाळासाहेब कामत, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, कोल्हापूर यांना प्रशासकीय 
कारणास्तव तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. त्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 


६. प्रस्तुत शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२०१२२२१७२७०३६७२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY 
GIRIDHAR PATIL =: 


(सं. गि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संबधित अधिकारी (व्दारा :- आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे) 


शासन आदेशा क्रमांकः सकआ २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२ 


प्रत, 

आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 

६. सर्व उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 

७. मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. मा.प्रधान सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. मा.प्रधान सचिव (इ.मा.बहुजन कल्याण विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१३.आस्था -२ निवडनस्ती. 


oc “७० AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


